क्रीडा संकुलाच्या धोरण मर्यादेबाहेरील 
अंदाजपत्रकांना व निधी वितरित केलेल्या 
प्रस्तावांना कार्योत्तर मंजुरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-विक्रीस ११२४/प्र.क्र१५९/क्रीयुसे-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दि.२७/०९/२०२४ 


वाचा:-१) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य , क्रीडा व विशेष सहाय्य 
विभाग क्र.राक्रीधो-२००३/प्र.क्र.११/क्रीयुसे-१, दि.२६.०३.२००३ (राज्य क्रीडा 
विकास समितीची स्थापना). 
२) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य , क्रीडा व विशेष सहाय्य 
विभाग क्र.राक्रोधो-२००३/प्र.क्र.११/क्रीयुसे-१, दि.२६.०३.२००३ (संकुल स्थापना व 
अनुदान मर्यादा) 
३) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.राक्रीधो-२००४/प्र.क्र.११०/ 
क्रीयुसे-१,दि.०७.१२.२००५. 
४) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.राक्रीधो-२००९/प्र.क्र.२५/०९/ 
क्रीयुसे-१,दि.२१.०३.२००९. 
५) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.राक्रीधो-२०१९/प्र.क्र.९२/ 
क्रीयुसे-१, दि. २३.०३.२०२२ 
६) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.क्रीडाधो-२०२२/प्र.क्र.१३१/ 
क्रीयुसे-१, दि. ०४.१०.२०२२ 


प्रस्तावना:- 


महाराष्ट्र राज्य क्रीडा धोरण, २००१ अन्वये महाराष्ट्र इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट प्लॅन 
अंतर्गत राज्यात क्रीडा विषयक सोयी सुविधा निर्माण करण्याबाबत धोरण निश्चित करण्यात 
आले. त्याअनुषंगाने शासन निर्णय, दि.२६.०३.२००३ अन्वये तालुका क्रीडा संकुलासाठी 
रु.२५.०० लक्ष, जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी रु. ४.०० कोटी व विभागीय क्रीडा संकुलासाठी 
रु. १६.०० कोटी याप्रमाणे अनुदान मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर शासन 
निर्णय, दि. २१.०३.२००९ अन्वये सदर अनुदान मर्यादा तालुका क्रीडा संकुलासाठी रु. १.०० 
कोटी, जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी रु. ८.०० कोटी व विभागीय क्रीडा संकुलासाठी रु. २४.०० 
कोटी अशी सुधारीत करण्यात आली. तसेच सन २०१२ च्या राज्य क्रीडा धोरणास अनुसरून 
व मा.मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार शासन निर्णय, दिनांक २३.०३.२०२२ 
अन्वये क्रीडा संकुलांची शासन अनुदान मर्यादा खालीलप्रमाणे खालीलप्रमाणे निश्चित 
करण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विक्रीस ११२४/प्र.क्र१५९/क्रीयुसे-१ 


(अ) नव्याने प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या, परंतु अद्याप बांधकाम सुरु झालेले नाही, 
अशा क्रीडा संकुलांबाबत सुधारीत अनुदान मर्यादा:- 


क्रोडा संकुलाचा प्रकार सुधारीत अनुदान मर्यादा लाखात 
तालुका क्रीडा संकुल रु.५००.०० लक्ष 

जिल्हा क्रीडा संकुल रु.२५००.०० लक्ष 

विभागीय क्रीडा संकुल रु.५०००.०० लक्ष 


(ब) अंदाजपत्रक/सुधारीत अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता/सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता दिलेल्या/ बांधकाम पूर्ण झालेल्या /बांधकाम प्रगतीपथावर असलेल्या /अपूर्ण 
क्रीडा संकुलांबाबत सुधारीत अनुदान मर्यादा:- 


DSI संकुलाचा प्रकार सुधारीत अनुदान मर्यादा (रु.लाखात) 
तालुका क्रीडा संकुल रु. ३००.०० लक्ष 
जिल्हा क्रोडा संकुल रु. १५००.०० लक्ष 
विभागीय क्रीडा संकुल रु. ३०००.०० लक्ष 


२. क्रीडा संकुलांचे अंदाजपत्रक, आराखड्यांना प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
देण्यासाठी शासन निर्णय दि.२६.०३.२००३ अन्वये मा. मंत्री, क्रीडा यांच्या अध्यक्षतेखाली 
राज्य क्रीडा विकास समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. सदर समितीच्या रचनेत 
शा.नि.दि.०४.१०.२०२२ अन्वये सुधारणा करण्यात आली आहे. मात्र, मा.मंत्री (क्रीडा) यांच्या 
अध्यक्षतेखालील सदर समितीची कार्यकक्षा व अधिकार हे पूर्वीप्रमाणेच आहेत. या समितीस 
राज्य क्रीडा धोरणात अभिप्रेत असलेल्या योजनांनाच मान्यता देण्याचे अधिकार आहेत. 
यानुषंगाने राज्य क्रीडा विकास समितीच्या मान्यतेने धोरण मर्यादेबाहेर अंदाजपत्रकास 
मंजुरी दिलेल्या व अनुदान मर्यादेपेक्षा अधिकचे अनुदान वितरित केलेल्या प्रस्तावांबाबत 
निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय:- 


राज्य क्रीडा विकास समितीकडून धोरण व अनुदान मर्यादेबाहेर मंजुरी दिलेल्या 
अंदाजपत्रक व अनुदान वितरणाच्या खालील (अ) व (ब) येथील संकुलाच्या प्रस्तावांना 
याव्दारे कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे. 

(अ) राज्य क्रीडा विकास समितीमार्फत शासन अनुदान मर्यादेच्या बाहेर 
अंदाजपत्रकास (एकूण रक्‍कम रु.२६१२६.३७ लक्ष) प्रशासकीय मान्यता दिलेळी व शासन 
अनुदान मर्यादेच्या बाहेर निधी (एकूण रु.७५१३.८० लक्ष ) वितरित केलेल्या ९ क्रीडा 


पृष्ठ १४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विक्रीस ११२४/प्र.क्र१५९/क्रीयुसे-१ 


संकुलांचे प्रस्ताव (विभागीय क्रीडा संकुल, छ. संभाजीनगर, जिल्हा क्रीडा संकुल, पुणे 
(बारामती), तालुका क्रीडा संकुल, भुसावळ, जि. जळगाव, तालुका क्रीडा संकुल, जामनेर, 
जि. जळगाव, तालुका क्रीडा संकुल, सिन्नर, जि. नाशिक, तालुका क्रीडा संकुल, उदगीर, 
जि. लातूर, तालुका क्रीडा संकुल, नांदुरा, जि. बुलढाणा, तालुका क्रीडा संकुल, बल्लारपूर, 
जि. चंद्रपूर, तालुका क्रीडा संकुल, कामठी, जि. नागपूर) (परिशिष्ट १). 

(ब) राज्य क्रीडा विकास समितीने राज्यातील काही क्रीडा संकुलांना मान्यता देताना, 
महाराष्ट्र स्पोर्टस्‌ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लॅन अंतर्गत निश्चित करण्यात आलेल्या धोरणातील 
तरतुदींच्या बाहेर अतिरिक्‍त क्रीडा संकुल निर्मितीस मान्यता दिलेल्या एकूण ९ क्रीडा 
संकुलांचे प्रस्ताव (एकूण अंदाजपत्रकीय रक्‍कम रु.२५०४२.२४ लक्ष व निधी वितरण 
रु.५८३.६६ लक्ष) (विभागीय क्रीडा संकुल, जळगाव, तालुका क्रीडा संकुल, करवीर निगवे, 
जि. कोल्हापूर, तालुका क्रीडा संकुल, करवीर बाचणी, जि. कोल्हापूर, तालुका क्रीडा 
संकुल, हातकंणगले, जि. कोल्हापूर, तालुका क्रीडा संकुल, हातकणंगले- हुपरी, जि. 
कोल्हापूर, तालुका क्रीडा संकुल, मालेगाव बाह्य, जि. नाशिक, तालुका क्रीडा संकुल, 
मालेगाव मध्य, जि. नाशिक, तालुका क्रीडा संकुल, निफाड, नाशिक, तालुका क्रीडा 
संकुल, निफाड, (पिंपळगाव बसवंत) ) (परिशिष्ट-२). 

२. वरील परिच्छेदामधीळ १ (ब) येथील कार्योत्तर मान्यता दिलेल्या प्रस्तावामध्ये 
अंतर्भूत असलेल्या विविध कामांपैकी इमारत बांधकामे व क्रीडा सुविधांबाबतच्या प्रस्तावास 
उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन पुढील 
कार्यवाही करण्यात यावी. 

३. राज्य क्रीडा विकास समितीने मंत्रिमंडळाच्या पूर्व मान्यतेशिवाय मर्यादेबाहेरील 
प्रस्तावित क्रीडा संकुलांचे प्रस्ताव विशिष्ट परिस्थितीशिवाय विचारार्थ घेण्यात येवू नयेत. 
तसेच विशिष्ट परिस्थितीत विचारार्थ घेण्यात येणाऱ्या प्रस्तावांना त्याबाबतच्या आवश्‍यक 
कारणमिमांसेसह मंत्रिमंडळाची पूर्व मान्यता घेणे आवश्‍यक राहील. यासाठी राज्य क्रीडा 
विकास समितीच्या तांत्रिक, प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याच्या प्रचलित कार्यपद्धतीत 
आवश्यक ती सुधारणा करण्यासाठी शासन निर्णय स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येईल. 

४. मंत्रिमंडळाच्या पूर्व मान्यतेशिवाय धोरणामध्ये निश्चित केलेल्या अनुदान मर्यादेपेक्षा 
जास्त निधी वितरित करता येणार नाही. असे प्रस्ताव विचारात घेताना खेळ, खेळाडू, 
खेळांची मैदाने व खेळाडूंसाठी लागणाऱ्या मुलभूत सुविधा यांना प्राधान्य देवून विभागाने 
टाईप प्लॅन निश्चित करावा व त्या अनुषंगाने राज्य क्रीडा विकास समितीने अनुदान मर्यादेत 
मान्यता द्यावी. 

५. सोबतच्या परिशिष्ट ३ व ४ येथील १४१ ( १९ जिल्हा व १२२ तालुक) क्रीडा 
संकुलांच्या अनुदान/धोरण मर्यादेबाहेरील अंदाजपत्रकांना सुधारित कार्यपद्धती विहित 
करण्यात आल्यानंतर प्रकरणनिहाय मंत्रिमंडळाची स्वतंत्र मान्यता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ १४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विक्रीस ११२४/प्र.क्र१५९/क्रीयुसे-१ 


६. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.११०२/व्यय-५, 
दि.२०.०९.२०२४ व नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३६८/१४७१, 
दि.१९.०९.२०२४ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमती, तसेच मंत्रिमंडळाच्या दि.२३.०९.२०२४ 
रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२७१७३९५६१९२१ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ASHOK HANMANLU DAMAYYAWAR, 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 

MARI E DEPARTMENT, 

11d7fac836ddfb07663fe2c248 1 cddf399c406 
1032, st=Maharashtra, 


2, री 
|ASBOFF 1E9FDBD2D12C6527F6D070C05 
), cn=ASHOK HANMANLU DAMAYYAWAR 
30! 


serialNui 


ASHOK HANMANLU 
DAMAYYAWAR Sec 
(अशोक ह. दमय्यावार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, मुंबई, 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, 

४. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 

५. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, 

६. मा.विधानसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ, मुंबई 
७. मा.विधान परिषद सभापती/उप सभापती यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ, मुंबई. 
८. सर्व विधानसभा/विधान परिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 

९. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 

१०.अपर मुख्य सचिव (Hts), मंत्रालय, मुंबई, 

११.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 
१२.महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 
१३.आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१४.सर्व जिल्हाधिकारी क्रीडा व युवकसेवा (संचाळनाळयामार्फत) 

१५.वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई, 

१६.नियोजन विभाग (कार्या-१४७१), मंत्रालय, मुंबई, 

१७.सर्व विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा (संचालनालयामार्फत) 
१८.सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

१९.निवड नस्ती (क्रीयुसे-१) 


पृष्ठ १४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः विक्रीस ११२४/प्र.क्र१५९/क्रीयुसे-१ 


परिशिष्ट-१ 
अ.क्र क्रीडा संकुलाचे नाव राज्य क्रीडा विकास । अनुदान मर्यादेपेक्षा 
समितीने दिलेली = | जास्त वितरित निधी 
प्रशासकीय मान्यता 
रक्‍कम 
| 7 | ? 8 ५ 
| विभागीय क्रोडा संकुल, छ. ५९७७.०० ५०७.६२ 
संभाजीनगर 
२ | जिल्हा क्रोडा संकुल, पुणे ५१०६.३९ ३७९.८६ 
(बारामती) 
३ | तालुका क्रोडा संकुल, भुसावळ, ८९५.१७ ४६१.८७ 
जि. जळगाव 
४ | तालुका क्रोडा संकुल, जामनेर, ३९५३.४९ ४९९ .७९ 
जि. जळगाव 
५ | तालुका क्रोडा संकुल, सिन्नर, जि. १४३५.५६ ७२५.०० 
नाशिक 
६ | तालुका क्रोडा संकुल, उदगीर, १४८१.४५ १००.०० 
जि. लातूर 
७ | तालुका क्रोडा संकुल, नांदुरा, जि. ७५०.९५ ३५०.९५ 
बुलढाणा 
८ | तालुका क्रोडा संकुल, बल्लारपूर, ४४२१.०८ ३६३३.७१ 
जि. चंद्रपूर 
९ । तालुका क्रोडा संकुल, कामठी, २१०५.२८ ८५५.०० 
जि. नागपूर 
कण २६१२६.३७ ७५१३.८० 


Digitally signed by ASHOK HANMANLU DAMAYYAWAR, 
c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


DN: 
AS H O K H A N MA N L U ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
25.4,20=a72a63 1bf4e691 1d7fac836ddfb07663fe2c248 1cddf399c 
406576b02F63bcd8, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=2CC45C1C1345A8B6FF1E9FDBD2D12C6527F6D07 
D A M AYY AW. A R (0C05B7088CC57879B7EF3A95D, cn=ASHOK HANMANLU 
DAMAYYAWAR 
Date: 2024.09.27 17:41:57 +05'30! 


पृष्ठ १४ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः विक्रीस ११२४/प्र.क्र१५९/क्रीयुसे-१ 


परिशिष्ट-२ 
अ.क्र क्रीडा संकुलाचे नाव राज्य क्रीडा विकास समितीने दिलेली 
(अतिरिक्‍्त/ एका तालुक्यात दोन प्रशासकीय मान्यता रक्‍कम 
संकुल) 
1१ | २ PB 
L a विभागीय क्रोडा संकुल, जळगाव २४०५४.०० 
२ | तालुका क्रोडा संकुल, करवीर निगवे, ७५.६२ 
जि. कोल्हापूर 
३ | तालुका क्रोडा संकुल, करवीर ९९.७४ 
बाचणी, जि. कोल्हापूर 
४ तालुका Hrs संकुल, हातकंणगले, ति] आम. 
जि. कोल्हापूर 
५ तालुका क्रोडा संकुल, हातकणंगले- ६३.७८ 
हुपरी, जि. कोल्हापूर 
६ । तालुका क्रोडा संकुल, मालेगाव बाह्य, १४९.१० 
जि. नाशिक 
७ | तालुका क्रोडा संकुल, मालेगाव मध्य, २००.०० 
जि. नाशिक 
८ | तालुका क्रोडा संकुल, निफाड, १००.०० 
नाशिक 
९ । तालुका HIST संकुल, ३००.०० 
निफाड,(पिंपळगाव बसवंत) 
एकूण २५०४२.२४ 
ASHOK 111101 ag 
HANMANLU ee, 


(0C05B708BCC57879B7EF3A9SD, cn=ASHOK HANMANLU 


DAMAYYAWAR र 
Date: 2024.09.27 17:42:13 +05'30' 


पृष्ठ १४ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः विक्रीस ११२४/प्र.क्र१५९/क्रीयुसे-१ 


परिशिष्ट-३ 
अ.क्र क्रीडा संकुलाचे नाव शासन अनुदान मर्यादा राज्य क्रीडा विकास 
समितीने दिलेली 
प्रशासकीय मान्यता रक्‍कम 

Be 2 3 PR 

1 जिल्हा क्रोडा संकुल, पालघर २५००.०० ३३७७.५३ 

२ । जिल्हा क्रोडा संकुल, सोलापूर २३००.०० २३६९.२२ 

३ | जिल्हा क्रोडा संकुल, जळगाव २३००.०० २६१४.८३ 

४ | जिल्हा क्रोडा संकुल, नाशिक २५००.०० २८१७.५५ 

५ | जिल्हा क्रोडा संकुल, धाराशिव २३००.०० ३८५०.०० 

६ | जिल्हा क्रोडा संकुल, बुलढाणा २३००.०० २३६३.५० 

७ | जिल्हा क्रोडा संकुल, भंडारा २३००.०० ७०९८७० 

८ | जिल्हा क्रोडा संकुल, चंद्रपूर २३००.०० ७७१८ .30 

९ | जिल्हा क्रोडा संकुल, गडचिरोली २३००.०० ४७२५.६१ 

Lee जिल्हा HIST संकुल, नागपूर २३००.०० ८५४३.६३ 

ae जिल्हा lst संकुल, वर्धा २३००.०० २७७२.३० 

१२ | तालुका क्रोडा संकुल, कुलाबा ( ५००.०० ७२९ .७० 
ए वॉर्ड) , जि.मुंबई हहर 

१३ | तालुका क्रोडा संकुल, कर्जत , ४००.०० ५९९.९० 
जि. रायगड 

१४ | तालुका HIST संकुल, खालापूर , ४००.०० £8.88 
जि. रायगड 

१५ | तालुका HIST संकुल,रोहा , जि. ४००.०० ५५४.५४ 
रायगड 

१६ | तालुका क्रोडा संकुल,ठाणे , जि. ४००.०० १३८६.१३ 
ठाणे 

१७ | तालुका क्रोडा संकुल, जामखेड, ४००.०० ६०८७९ 
जि. अहमदनगर 

१८ | तालुका क्रोडा संकुल, कर्जत, ४००.०० ६०३.७८ 
जि. अहमदनगर 

१९ | तालुका क्रोडा संकुल, आंबेगाव, ४००.०० ६३५.८० 
जि. पुणे 

२० | तालुका क्रोडा संकुल, बारामती, ४००.०० ११०४.७४ 
जि. पुणे 

२१ | तालुका क्रोडा संकुल, दौड, जि. ५००.०० ८००.०० 
पुणे 


पृष्ठ १४ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः विक्रीस ११२४/प्र.क्र१५९/क्रीयुसे-१ 


२२ | तालुका क्रीडा संकुल, इंदापूर, ४००.०० ६७९.८८ 
जि. पुणे 

२३ | तालुका क्रीडा संकुल, खेड, जि. ४००.०० (998.00 
पुणे 

२४ | तालुका क्रोडा संकुल, पुरंदर, ४००.०० ११००.०० 
जि. पुणे 

२५ | तालुका क्रोडा संकुल, बार्शी, ४००.०० ४४०६.४६ 
जि. सोलापूर 

२६ | तालुका क्रोडा संकुल, ४००.०० १४८२.६५ 
माळशिरस, जि. सोलापूर 

२७ | तालुका क्रोडा संकुल, तासगाव, ४००.०० ६२१६.११ 
जि. सांगली 

२८ | तालुका HIST संकुल, अमळनेर, ४००.०० १०६६.९८ 
जि. जळगाव 

२९ | तालुका क्रोडा संकुल, भडगाव, ४००.०० ६१२.३८ 
जि. जळगाव 

३० | तालुका Hist ४००.०० ७१७.०३ 
संकुल,चाळीसगाव, जि. जळगाव 

३१ | तालुका क्रोडा संकुल, चोपडा, ४००.०० ५२६.१० 
जि. जळगाव 

३२ | तालुका क्रोडा संकुल, धरणगाव, ४००.०० ४०८ .७३ 
जि. जळगाव 

३३ | तालुका HIST संकुल, एरंडोल, ४००.०० ४७६.७३ 
जि. जळगाव 

३४ | तालुका HIST संकुल, पारोळा, ४००.०० ४२०.९३ 
जि. जळगाव 

३५ | तालुका क्रोडा संकुल, कळवण, ४००.०० ६०४.१६ 
जि. नाशिक 

३६ | तालुका क्रोडा संकुल, इगतपुरी, ४००.०० ६५१.१२ 
जि. नाशिक 

३७ | तालुका क्रोडा संकुल, नाशिक, ४००.०० १२२४.४५ 
जि. नाशिक 

३८ | तालुका क्रोडा संकुल, सुरगणा, ४००.०० ७०३.६७ 
जि. नाशिक 

३९ | तालुका क्रोडा संकुल, येवला, ४००.०० ६१६.६४ 
जि. नाशिक 

Yo | तालुका क्रोडा संकुल, छ. ४००.०० ५३१.२० 
संभाजीनगर, जि. छ. 
संभाजीनगर 

४१ | तालुका क्रोडा संकुल, गंगापूर, ४००.०० ६१२.३९ 
जि. छ. संभाजीनगर 


पृष्ठ १४ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः विक्रीस ११२४/प्र.क्र१५९/क्रीयुसे-१ 


४२ | तालुका क्रीडा संकुल, कन्नड, ४००.०० ५६०.५० 
जि. छ. संभाजीनगर 

४३ | तालुका क्रीडा संकुल, ४००.०० ५२५.५० 
खुलताबाद, जि. छ. संभाजीनगर 

४४ | तालुका क्रोडा संकुल, फुलंब्री, ४००.०० ५५३.८९ 
जि. छ. संभाजीनगर 

४५ | तालुका Hist संकुल, सोयगाव, ४००.०० ५९१.९१ 
जि. छ. संभाजीनगर 

४६ | तालुका क्रोडा संकुल, केज, जि. ५००.०० १११०.९८ 
बीड 

४७ | तालुका क्रोडा संकुल, ५००.०० ९८३.१८ 
माजलगाव, जि. बीड 

४८ | तालुका क्रोडा संकुल, वडवणी, ५००.०० ९५७.३६ 
जि. बीड 

४९ | तालुका HIST संकुल, अबंड, जि. ४००.०० १६००.०० 
जालना 

५० | तालुका क्रोडा संकुल, घनसांगवी ४००.०० १५६५.०० 
जि.जालना 

५१ । तालुका क्रोडा संकुल, मंठा, ४००.०० १६३०.०० 
जि.जालना 

५२ | तालुका क्रोडा संकुल, परतूर, ४००.०० १६०१.५२ 
जि.जालना 

५३ | तालुका क्रोडा संकुल, भोकर, ४००.०० ५००.०० 
जि. नांदेड 

५४ | तालुका क्रोडा संकुल, भूम, जि. ४००.०० ४५४.८८ 
धाराशिव 

५५ | तालुका क्रोडा संकुल, कळंब, ४००.०० ४६४.४१ 
जि. धाराशिव 

५६ | तालुका क्रोडा संकुल, तुळजापूर, ४००.०० ६७५.२६ 
जि. धाराशिव 

५७ | तालुका क्रोडा संकुल, बुलढाणा, ४००.०० ५१०.९७ 
जि. बुलढाणा 

५८ | तालुका HIST संकुल, मेहकर, ४००.०० ५००.०० 
जि. बुलढाणा 

५९ | तालुका क्रोडा संकुल, लाखनी, ४००.०० ४३९.७६ 
जि. भंडारा 

६० | तालुका क्रोडा संकुल, तुमसर, ४००.०० ४६१.०० 
जि. भंडारा 

६१ | तालुका क्रोडा संकुल, ब्रम्हपुरी, ४००.०० १०७३.९७ 
जि. चंद्रपूर 

६२ तालुका क्रोडा संकुल,चिमुर, जि. ४००.०० ३६५३.८१ 


पृष्ठ १४ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः विक्रीस ११२४/प्र.क्र१५९/क्रीयुसे-१ 


चंद्रपूर 

६३ | तालुका क्रोडा संकुल, ४००.०० 823.98 
गोडपिंपरी, जि. चंद्रपूर 

६४ | तालुका क्रोडा संकुल, कोरपना, ४००.०० ८३९.०२ 
जि. चंद्रपूर 

६५ | तालुका क्रीडा संकुल, नागभिड, ४००.०० २६८९.३८ 
जि. चंद्रपूर 

६६ | तालुका क्रोडा संकुल, राजुरा, ४००.०० १२६०.६३ 
जि. चंद्रपूर 

६७ | तालुका क्रोडा संकुल, सावली, ४००.०० १२९२.९० 
जि. चंद्रपूर 

६८ | तालुका क्रोडा संकुल, सिदेवाही, ४००.०० ९००.०० 
जि. चंद्रपूर 

६९ | तालुका क्रीडा संकुल, भामरागड, ५००.०० ५०७.५६ 
जि. गडचिरोली 

७० | तालुका क्रोडा संकुल, चामोर्शी, ५००.०० ९५४.०० 
जि. गडचिरोली 

७१ | तालुका क्रोडा संकुल, धानोरा, ५००.०० ५०१.६९ 
जि. गडचिरोली 

७२ | तालुका क्रोडा संकुल, आमगाव , ४००.०० ९३०.५० 
जि. गोंदिया 

७३ | तालुका क्रोडा संकुल, देवरी , ४००.०० ११९८.६८ 
जि. गोंदिया 

७४ | तालुका क्रोडा संकुल, सालेकसा ४००.०० ९३३.६२ 
, जि. गोंदिया 

७५ | तालुका क्रोडा संकुल, भिवापूर , ४००.०० ५५९.८५ 
जि. नागपूर 

७६ | तालुका क्रोडा संकुल, हिंगणा, ४००.०० ६८२.३० 
जि. नागपूर 

७७ | तालुका HIST संकुल, काटोल , ४००.०० ५५८.५८ 
जि. नागपूर 

७८ | तालुका Hist संकुल, कुही , जि. ४००.०० ५३७.६८ 
नागपूर 

७९ । तालुका क्रोडा संकुल, मौदा , जि. ४००.०० ६२९.३७ 
नागपूर 

८० । तालुका क्रोडा संकुल, उत्तर ४००.०० १०२०.६३ 
नागपूर , जि. नागपूर 

८१ | तालुका क्रोडा संकुल, ग्रामीण ४००.०० ९२९.०४ 
नागपूर , जि. नागपूर 

८२ | तालुका क्रोडा संकुल, नरखेड , ४००.०० ८२३.९१ 
जि. नागपूर 


पृष्ठ १४ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः विक्रीस ११२४/प्र.क्र१५९/क्रीयुसे-१ 


८३ | तालुका क्रीडा संकुल, पारशिवणी ४००.०० ४६२.३८ 
, जि. नागपूर 
८४ | तालुका क्रीडा संकुल, रामटेक , ४००.०० ४९१.४६ 
जि. नागपूर 
८५ । तालुका क्रोडा संकुल, सावनेर , ४००.०० ६६७.०० 
जि. नागपूर 
८६ । तालुका क्रोडा संकुल,उमरेड , ४००.०० ७१६.९१ 
जि. गोंदिया 
८७ | तालुका क्रोडा संकुल, हिंगणघाट ४००.०० १३५५.३५ 
, जि. वर्धा 
८८ | तालुका क्रोडा संकुल, सेलू , जि. ४००.०० ४१८७१ 
वर्धा 
८९ | तालुका क्रोडा संकुल,वर्धा, जि. ५००.०० ५५२.१८ 
वर्धा 
९० | तालुका क्रोडा संकुल, Ras, ५००.०० ४०९३.५६ 
छ. संभाजीनगर 
एकूण ५८३००.०० १२७५६१.७३ 
ASHOK HANMANLU ‘sists mm 
DAMAYYAWAR OSB7OSBCCSTBTSB7EFSAGSD, cHeASHOKHANMANLU. ण 


DAMAYYAWAR. 
Date: 2024.09.27 17:42:36 +05'30' 


पृष्ठ १४ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः विक्रीस ११२४/प्र.क्र१५९/क्रीयुसे-१ 


परिशिष्ट-४ 

अ क्रीडा संकुलाचे नाव शासन अनुदान राज्य क्रीडा विकास समितीने 

क्र. मर्यादा दिलेली प्रशासकीय मान्यता रक्‍कम 

हिं २ ३ a |] 

| जिल्हा क्रीडा संकुल, २३००.०० ५८४७.७३ 
अहमदनगर 

२ | जिल्हा क्रौडा संकुल, २३००.०० २९६५.३० 
रत्नागिरी 

३ | जिल्हा HIST संकुल, नंदुरबार २३००.०० ४९३४.०० 

४ | जिल्हा क्रोडा संकुल, २३००.०० ४०७९.११ 
अमरावती 

५ | जिल्हा क्रोडा संकुल, गोंदिया २३००.०० ३६१४.०० 

६ | जिल्हा क्रोडा संकुल, परभणी २३००.०० १२३००.०० 

७ | जिल्हा क्रोडा संकुल, वाशिम २३००.०० २३००.०० 

८ | जिल्हा क्रोडा संकुल, धुळे २३००.०० २३००.०० 

९ | तालुका HIST संकुल, जुन्नर, ५००.०० १६८१.५४ 
जि. पुणे 

lad तालुका HIS संकुल, मुळशी, ४००.०० ५५८.३८ 
जि. पुणे 

णि तालुका क्रोडा संकुल,मोहोळ, ५००.०० ३०००.०० 
जि. सोलापूर 

१२ | तालुका क्रौडा ४००.०० ५३९४.९५ 
संकुल,सांगोला, जि. सोलापूर 

१३ | तालुका क्रौडा संकुल, दिग्रस, ४००.०० १४०६.३३ 
जि. यवतमाळ 

१४ | तालुका क्रोडा संकुल, तळोदा, ४००.०० ८००.०० 
जि. नंदुरबार 

१५ | तालुका HIST संकुल, शहादा, ४००.०० ३२६९.४१ 
जि. नंदुरबार 

१६ । तालुका क्रोडा संकुल, ५००.०० २५१७.२३ 
नंदुरबार, जि. नंदुरबार 

१७ | तालुका HIST संकुल, पूर्णा, ४००.०० ११७४.०० 
जि. परभणी 

१८ | तालुका HIST संकुल, सेलू, ४००.०० १५००.०० 
जि. परभणी 


पृष्ठ १४ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः विक्रीस ११२४/प्र.क्र१५९/क्रीयुसे-१ 


१९ | तालुका क्रीडा संकुल, ५००.०० १४२९.८३ 
गंगाखेड, जि. परभणी 

२० | तालुका क्रीडा संकुल, जिंतुर, ४००.०० १४००.०० 
जि. परभणी 

२१ | तालुका क्रोडा संकुल, ४००.०० १०६१.१७ 
साकोली, जि. भंडारा 

२२ | तालुका क्रोडा संकुल, माण, ४००.०० ५५४.७८ 
जि. सातारा 

२३ | तालुका क्रोडा संकुल, कराड, ४००.०० १०१३.२५ 
जि. सातारा 

२४ | तालुका क्रोडा संकुल, ५००.०० ५९८१.४३ 
कोरेगाव, जि. सातारा 

२५ | तालुका क्रोडा संकुल, ४००.०० ११००.०० 
खामगाव, जि. बुलढाणा 

२६ | तालुका क्रोडा संकुल, ४००.०० ३४००.०० 
चिखली, जि. बुलढाणा 

२७ | तालुका क्रोडा संकुल, आर्वी, ४००.०० १०७५.३३ 
जि. वर्धा 

२८ | तालुका क्रोडा संकुल, ४००.०० ८७८.८० 
अचलपूर, जि. अमरावती 

२९ | तालुका क्रोडा संकुल, ४००.०० ८८१.०२ 
चिखलदरा, जि. अमरावती 

३० | तालुका क्रोडा संकुल, धारणी, ४००.०० ९८९.०९ 
जि. अमरावती 

३१ | तालुका क्रोडा संकुल, ४००.०० १३५१.१६ 
चांदूरबाजार, जि. अमरावती 

३२ | तालुका क्रोडा संकुल, ४००.०० ११२३.८९ 
दर्यापूर, जि. अमरावती 

३३ | तालुका क्रोडा संकुल, ४००.०० ११४०.८० 
अमरावती, जि. अमरावती 

३४ | तालुका क्रोडा संकुल, ४००.०० ९०८.८५ 
चांदूररेल्वे, जि. अमरावती 

३५ | तालुका क्रोडा संकुल, ४००.०० ९०७.१२ 
धामणगाव रेल्वे, जि. 
अमरावती 

३६ | तालुका क्रोडा संकुल, ४००.०० १०१३.६५ 
भातकुली, जि. अमरावती 

३७ | तालुका क्रोडा संकुल, ४००.०० ११७५.८१ 
नांदगाव खांडेश्वर, जि. 
अमरावती 

३८ | तालुका क्रीडा संकुल, पैठण, ४००.०० २५५१.४९ 


पृष्ठ १४ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विक्रीस ११२४/प्र.क्र१५९/क्रीयुसे-१ 


जि. छ. संभाजीनगर 

३९ | तालुका क्रीडा संकुल, ४००.०० ४०९३.५६ 
सिल्लोड, जि. छ. संभाजीनगर 

४० | तालुका क्रोडा संकुल, वरोरा, ४००.०० १६४७.९९ 
जि. चंद्रपूर 

४१ | तालुका क्रीडा संकुल, 800,00 2940.90 
भद्रावती, जि. चंद्रपूर 

४२ | तालुका क्रोडा संकुल, ४००.०० २५००.०० 
अंबरनाथ, जि. ठाणे 

४३ | तालुका क्रीडा ४००.०० ७३९.८१ 
संकुल,कल्याण, जि. ठाणे 

४४ | तालुका क्रीडा संकुल, ४००.०० १३९३.०० 
अंबेजोगाई, जि. बीड 

४५ | तालुका क्रोडा संकुल, गेवराई, ४००.०० ६६९.०३ 
जि. बीड 

४६ | तालुका क्रोडा संकुल, त ४००.०० ६२६८७१ 
(अतिरिक्त सुविधा निर्मितीचा 
प्रस्ताव) 

४७ | तालुका क्रोडा संकुल, धुळे ४००.०० ३३५.४० 

४८ | तालुका क्रोडा संकुल, केज ५००.०० 400,00 

४९ | तालुका क्रोडा संकुल, तिवसा, ४००.०० ४००.०० 
अमरावती 

५० | तालुका क्रोडा संकुल, वेंगुर्ला, ४००.०० ४००.०० 
सिंधुदुर्ग 

५१ | तालुका क्रोडा संकुल, मावळ, ५००.०० 400,00 
जि. पुणे 

एकूण ३६३००.०० ११११७७.०५ 
ASHOK HANMANLU 


DAMAYYAWAR 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


